महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५२२/प्र.क्र.२२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २४ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ - १) समक्रमांकाचे आदेश दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३. 


-शासन आदेश- 

मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांना सन २०२२-२०२३ च्या तदर्थ निवडसूचीतून 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती संदर्भाधिन आदेझान्वये देण्यात आलेली आहे. सदर 
आदेशातील अ.क्र. ३२ वरील श्रीमती सं.सु.रोडी, लिपिक-टंकलेखक यांनी त्यांना देण्यात आळेली 
पदोन्नती नाकारलेली आहे. 
२. श्रीमती रोडी यांनी त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती नाकारलेली असल्यामुळे सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक १२-०९-२०१६ अनुसार 
त्यांचे नाव सन २०२२-२०२३ च्या तदर्थ निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे श्रीमती 
रोडी यांच्या नावाचा पुढील दोन वर्षी म्हणजेच सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२०२५ मध्ये होणाऱ्या 
निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या म्हणजेच सन २०२५-२०२६ मध्ये 
होणाऱ्या निवडसूचीत सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक 
१२-०९-२०१६ मधील क्रमांक ८ अनुसार श्रीमती सं.सु.रोडी, लिपिक-टंकलेखक यांनी पदोन्नती 
नाकारलेली असल्यामुळे आश्वासित प्रगती योजने अंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेश्ांनुसार संबंधित मंत्रालयीन विभागाव्दारे कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२४१५३३५३२६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस ]र व नावांने >VINAYAK 1 a cen 
BABURAO MANE ०-०: 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जलसंपदा विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय. 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४, १४-ब. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31). 


